केंद्र पुरस्कृत अपंग एकात्म शिक्षण योजनेतील ५७ 
विशेष शिक्षकांचे ऑगस्ट, २०१९ ते मार्च, २०२२ या 
कालावधीतील थकीत वेतन अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ 
मंत्रालय, चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ नोव्हेंबर, २०२२ 

वाचा - 
शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/(प्र. क्र. २२/एसडी-१, दि. १७.३.२०२१ व दि. ३१.३.२०२१ 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४.४.२०२२ 
वित्त विभाग (व्यय) अर्धशासकीय पत्र क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ 3, दिनांक ५.४.२०२२ 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/अएशियो/२०२२/४१०९, 
दिनांक ३०.९.२०२२ 
५) शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१, दिनांक २१.१०.२०२२ 


शासन शुद्धिपत्रक- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१, दिनांक 
२१.१०.२०२२ मधील परिच्छेद-६ रद्द करण्यात येत असून सदर परिच्छेद पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावाः- 


“सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक व इतर 
खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 39 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ 1६१२)" या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. यासाठी सहसचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख/ लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर निधी कोषागारातून आहरीत करून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे वर्ग करावा. 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने सदर निधी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे 
धनादेश अथवा आरटीजीएसद्वारे जमा करावा.” 


२. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११०७१५२९५३०७२१ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH UMESHRAO , 
GAIKWAD 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक आयईडीएस-२०२१/प्र. क्र.२२/एसडी-१ 


2. 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३. राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा अभियान), चर्नी रोड, मुंबई 
४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१ 

. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा-प्रशासन -५, व्यय-५, अर्थसंकल्प- ३, अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई /नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई /नागपूर 

९. 


संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती- कार्यासन एसडी-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


